सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेंतर्गत 
पदोन्नतीच्या पदाची वेतनसंरचनेचा लाभ मंजूर 
करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : कौविउ-२०१६/प्रक्र.४८/प्रशा-२ 
मंत्रालय (मुख्य इमारत), दालन क्र.२०४, २ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २८ जून, २०१८ 


वाचा:- १) आयुक्‍त, कौशल्य विकास,रोजगार व उद्योजकता संचालनालय ,नवी मुंबई यांचे पत्र 
क्रमांक : कौविरावेउसं-२/राजप/आस्था/(२१९/२०११)/१०८५, दिनांक ०२/०२/२०१८ 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: वेतन११९९/प्र.क्र.२/९९/सेवा-३, दि.२० जुले, २००१ 
3) वित्त विभाग,शासन निर्णय क्रमांक: वेतन-११०९/प्र.क्र.४४/सेवा-३, दि.०१ एप्रिळ, २०१०. 


शासन Sear : 


वित्त विभागाच्या दिनांक २० जुले, २००१ तसेच, दिनांक ०१ एप्रिल, २०१० च्या शासन निर्णयान्वये 
सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेंतर्गत पदोन्नतीच्या पदाची वेतनसंरचनेचा पहिला/दुसरा लाभ 
मंजूर करण्याची तरतूद करण्यात saat आहे. त्यानुसार कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता 
यंत्रणेतील सहायक संचालक, गट-अ (वेतनश्रेणी ₹९,३००-३४,८०० ग्रेड पे ५०००) तसेच, कौडल्य विकास 
व रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन अधिकारी, गट-ब (वेतनश्रेणी ₹९,३००-३४,८०० ग्रेड पे ₹४४००) या 
पदावर सलग १२ वर्षाची नियमित सेवा पूर्ण झालेल्या अधिकाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजनेचा पहिला/दुसरा 
लाभ मंजूर करण्यात येत आहे. 
१) त्यानुसार खालील सहायक संचालक, गट-अ (वेतनश्रेणी ₹९३००-३४, ८०० ग्रेड पे ₹५०००) यांना 
उपसंचालक, गट-अ (वेतनश्रेणी ₹१५६००-३९,१०० ग्रेड पे ₹६६००) पदाची वेतनश्रेणी मंजूर करण्यात येत 
आहे:- 


अ.क्र. । अधिकाऱ्याचे नावा  । मूळ नेमणूकीचा | सहायक संचालक, | पदोन्नतीच्या पदाची 

दिनांक गट-अ पदावर १२ वर्ष  वेतनसंरचनेचा 

नियमित सेवापूर्ण  । पहिला /दुसऱ्या 

झाल्याचा दिनांक लाभासाठी देय 

होणारा दिनांक 

[ar | st .ft.c3arr ०७/०९/२००४ ०७/०९/२०१६ ०७/०९/२०१६ 

२ | श्री.अ.र.पाईकराव ११/१२/१९९२ ०४/१२/२०१६ ०४/१२/२०१६ 

3 श्री.उ.कि.सकवान ०४/०२/२००५ ०४/०२/२०१७ ०४/०२/२०१७ 

४ | श्री.ज्ञा.मा.गोस्वामी १५/०३/२००५ १५/०३/२०१७ १५/०३/२०१७ 

५ _  श्री.गं.अ.सांगडे २६/११/२००४ २६/११/२०१६ २६/११/२०१६ 


शासन आदेशा क्रमांकः कौविउ-२०१६/प्रक्र.४८/प्रशा-२ 


६  श्री.मो.गु.घाटोळ 
७ =| श्री.ब्रि.मि.निमगांवकर 


२६/११/२००४ २६/११/२०१६ २६/११/२०१६ 


१४/१२/२००० १४/१२/२०१२ १४/१२/२०१२ 


२. खालील कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन अधिकारी,गट-ब (वेतनश्रेणी ₹९३००- ३४,८०० 
ग्रेड पे ₹४४०० यांना सहायक संचालक, गट-अ (वेतनश्रेणी ₹९३००-३४,८०० ग्रेड पे ₹५०००) पदाची 


वेतनश्रेणी मंजूर करण्यात येत आहे:- 
अ.क्र. । अधिकाऱ्याचे नाव | मुळ नेमणूकीचा | कौशल्य विकास, पदोन्नतीच्या पदाची 
दिनांक रोजगार व वेतनसंरचनेचा 
उद्योजकता मार्गदर्शन | पहिला लाभासाठी 
अधिकारी,गट-ब देय होणारा दिनांक 
पदावर १२ वर्ष 
नियमित सेवा पूर्ण 
झाल्याचा दिनांक 
ण श्री. गु.वा. इंगळे १६/०७/१९९९ १६/०७/२०११ १६/०७/२०११ 
(सेवानिवृत्त) 
२ श्री. म.नि. धाकड १७/०७/१९९९ १७/०७/२०११ १७/०७/२०११ 
(सेवानिवृत्त) 
3 श्री. व.शि. माळकर | १४/०७/१९९९ १४/०७/२०११ १४/०७/२०११ 
(सेवानिवृत्त) 
8 श्री. न.ह. नळवडे २९/०७/१९९९ २९/०७/२०११ २९/०७/२०११ 
(सेवानिवृत्त) 
4 श्री. भै.गो. येरमे १६/०७/१९९९ १६/०७/२०११ १६/०७/२०११ 
६ श्री. ओ. शां. जाधव ३०/०७/१९९९ ३०/०७/२०११ ३०/०७/२०११ 
(सेवानिवृत्त) 
9 श्री. WaT. हरडे २६/०८/१९९९ २६/०८/२०११ २६/०८/२०११ 
८ | att. वि.कृ. माळी २३/०७/१९९९ २३/०७/२०११ २३/०७/२०११ 
९ श्री. सं. कृ. माळी २९/०७/१९९९ २९/०७/२०११ २९/०७/२०११ 
ae | श्री. न.बं. सोनार २०/०७/१९९९ २०/०७/२०११ २०/०७/२०११ 
i श्री. अ.प्र. इंगळे ०२/०८/१९९९ ०२/०८/२०११ ०२/०८/२०११ 
(सेवानिवृत्त) 
१२ श्री. सं.पां. चाटे १५/०७/१९९९ १५/०७/२०११ १५/०७/२०११ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


PIR आदेशा क्रमांकः कौविउ-२०१६/प्रक्र.४८/प्रशा-२ 


३) 


93 श्री. दि.गं. कुंभार १७/०७/१९९९ १७/०७/२०११ १७/०७/२०११ 
(राजे) 
१४  । श्रीम.स्मि.वि. ३१/०८/१९९९ ३१/०८/२०११ ३१/०८/२०११ 
गवळी 
१५ श्री. आ.बा. तांबोळी | २८/०७/१९९९ २८/०७/२०११ २८/०७/२०११ 
१६ श्रीम. नि. प्र. २६/०७/१९९९ २६/०७/२०११ २६/०७/२०११ 
औघड 
१७ | श्री. उ.ऱां. ३०/१२/१९९९ ३०/१२/२०११ ३०/१२/२०११ 
कुलकर्णी 
(सेवानिवृत्त) 
१८ श्री. वि.वि. २३/१२/१९९९ २३/१२/२०११ २३/१२/२०११ 
कानिटकर 
अ.क्र. । अधिकाऱ्याचे नाव | सहायक सहायक संचालक पदोन्नतीच्या पदाची 
संचालळक,गट-अ | गट-अ कौशल्य वेतनसंरचनेचा 
कौशल्य विकास रोजगारव  । पहिला /दुसऱ्या 
विकास,रोजगार व | उद्योजकता पदावर लाभासाठी देय 
उद्योजकता १२ वर्ष नियमित सेवा होणारा दिनांक 
पदावरील प्रत्यक्ष । पूर्ण झाल्याचा दिनांक 
नियुक्तीचा दिनांक 
आधीची वेतनश्रेणी, द्यावयाची वेतश्रेणी 
कौ.वि.रो.व.उ.मा.अधिकारी,गट-ब सहायक संचालक,गट-अ 
(₹९३००-३४,८०० ग्रेड पे ₹४४००) (₹९३००-३४, ८०० ग्रेड पे ₹५०००) 
i श्री.चा.द.तांबे ३०/११/१९९२ ३०/११/२००४ ३०/११/२००४ 
पहिला लाभ 
सध्याची वेतनश्रेणी द्यावयाची वेतनश्रेणी 


सहायक संचाळक,गट-अ 
(₹९३००-३४,८०० ग्रेड पे ₹५०००) 


उप संचालक गट-अ 
(₹१५,६००-३९,१०० ग्रेड पे ₹ ६६००) 


०४/१२/२००४ 
(दुसरा रा लाभो 


०४/१२/२०१६ 


०४/१२/२०१६ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


झासन आदेशा क्रमांकः कौविउ-२०१६/प्रक्र.४८/प्रशा-२ 


६. आयुक्त, कौशल्य विकास,रोजगार व उद्योजकता संचालनालय यांनी तसेच सबंधित विभागीय उपसंचालक 


यांनी उपरोक्त आदेशाची अंमलबजावणी करुन त्याबाबतचा अनुपालन अहवाल शासनास सादर करावा. 


७, सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्यांचा संगणक सांकेतांक २०१८०६२९१५३३१४९८०३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


by Baban Sheshrao Mandwe 
vernment Of Maharashtra, 
it And el i 


Mandwe te be cine ete ct 
(ब.ठो.मांडवे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १-२, मुंबई /नागपूर 


२. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने) 


३. आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता संचालनालय, कोकण भवन, नवी मुंबई 


४. सर्व उप संचालक, Hed विकास, रोजगार व उद्योजकता (संचालनालयामार्फत) 


५. सर्व संबंधित सहायक संचालक, जिल्हा कौडल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता (संचाळनाळयामार्फत) 


६. सर्व संबंधित Hated विकास,रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन अधिकारी (संचाळनाळयामार्फत) 
७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 


९. सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 


१०. अपर कोषागार अधिकारी, उपकोषागार कार्यालय, कोकण भवन,नवी मुंबई. 
११. निवडनस्ती (प्रशा-२). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


